मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित 
सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०१९ ला मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८ 
४ था मजला (मुख्य इमारत), मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, राजगुरू हुतात्मा चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ मे, २०१९ 


वाचा:- १) नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ठामपा-२००२/८२१/प्र.क्र.८६/नवि-२३, 
दि.०२.०७.२००८. 
2) शासन राजपत्र, मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्र.मनपा/आस्था/३३७२/२०१३-१४, 
दि.१३.०३.२०१४. 

३) मिरा-भाईदर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.१०३, दि.३०.०१.२०१६. 

४) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/साप्र/२०६९/२०१५-१६, 
दि.०५.०३.२०१६. 

५) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र 
क्र.मनपा/आस्था/११३४/२०१७/१८, दि.२४.११.२०१७. 


प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना दि.२८.०२.२००२ रोजी झालेली असून, सदर 
महानगरपालिका “Ss” वर्गीकृत महानगरपालिका आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे एकूण 
क्षेत्रफळ ७९.४० चौ.कि.मी. एवढे असून सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार महानगरपालिकेची 
लोकसंख्या १२ लाखांपेक्षा अधिक आहे. 
२. मिरा-भाईदर महानगरपालिका ही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात आहे. 
इतर महानगरपालिका क्षेत्रांचे सान्निध्य, त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, परिणामी पायाभुत सुविधांवर 
पडणारा ताण, राज्य व केंद्र शासनाकडून सुरू असलेले विविध प्रकल्प, महानगरपालिका 
प्रशासनाकडून लोककल्याणकारी व पारदर्शी कामकाजाबाबत नागरिकांची वाढती अपेक्षा त्यामुळे 
कार्यरत कर्मचारी वर्ग कमी पडत असल्याने शासन निर्णय दि.२६.०२.२०१९ अन्वये मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेच्या विविध विभागांसाठी एकूण २,५६१ पदांच्या आकृतीबंधास शासन मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
३. सन-२०१४ मध्ये महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमांस मान्यता देण्यात आळी असून, 
सदर सेवा प्रवेश नियम दि.१३.०३.२०१४ पासून अंमलात आले आहेत. तथापि सेवा प्रवेशा 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८ 


नियमांतील पदनाम व मंजूर पदांच्या पदनामामध्ये असलेली तफावत, सेवा प्रवेश नियमात न 
दर्शविलेली काही पदे यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भरती तसेच नेमणुका करण्यात अडचणी येत होत्या. 
याबाबत सन-२०१४ च्या सेवा प्रवेश नियमाचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी मिरा- 
भाईंदर महानगरपालिका स्तरावर एक समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीने सुचविलेल्या 
बदलास महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र.१०३, दि.३०.०१.२०१६ अन्वये मान्यता 
दिली.त्याअनुषंगाने आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी दि.०५.०३.२०१६ व 
दि.२४.११.२०१७ च्या पत्रांन्वये मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०१४ मध्ये सुधारणा व दुरुस्त्या करण्याच्या अनुषंगाने सुधारित सेवा प्रवेश 
नियमाचा प्रस्ताव शासनास सादर केला . 
४. मिरा भाईंदर महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियम २०१४ मधील त्रुटी तसेच अन्य 
महानगरपालिकेतील सेवाप्रवेश नियमाचे अनुषंगाने सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने मिरा भाईदर 
महानगरपालीका सुधारित सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ ला मान्यता देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम-४५७ (3) 
अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव तसेच महानगरपालिका सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०१४ मध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करून सोबत जोडलेल्या मिरा-भाईंदर महानगरपालिका 
सुधारित सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ या नियमांस (परिशिष्ट-१,२,३, ३-अ, 
३-ब,३-क व ४ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५४, ४५५,४५६, ४५७ (३) व 
४६५ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियमांस “मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०१९” असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१७०७१६५१२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, oer i 
Navnath Ravaji Wath कायाचा क. 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Urban Development Department 
Date: 2019.05.28 17:52:43 +05'30' 


(नवनाथ रा. वाठ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८ 


२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी.बेळलापूर, नवी मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

५. महापौर, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प), जि.ठाणे. 
६. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर (प), जि.ठाणे. 
७. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उपसचिव (नवि-१४/२७), नगरविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

qo, उप सचिव (नवि-२८) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती (नवि-२८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका 


सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) नियम, २०१९ 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वगीकरण) नियम, २०१९ 


अनक्रमणिका 


तपशील पृष्ठ क्रमांक 
(२) (३) 


परिशिष्ट- (2) पृ. १४ ते पृ. १६ 

सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती | 
परिशिष्ट- (२) १७ ते पृ. ६० 

संवर्गासाठी विहित केलेली अर्हता 


विभाग 


र 
र 
र 
a 
a 
र 

र्ड 


पृष्ठ २ पैकी ७२ 


ष्‌. परिशिष्ट- (३) पृ. ala. ६४ 
कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम-२०१९ 


परिशिष्ट- (३) अ पृ. ६५ 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य 
असलेले संवर्ग 


परिशिष्ट- (३) ब पृ. ६६ ते पृ. ६७ 

re “ 
परिशिष्ट- (3) क पृ. ६८ 

विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) | 


परिशिष्ट- (४) पृ. ६९ ते पृ. ७२ 
अग्निशमन विभागासाठी नामनिर्देशन/ 

सरळसेवा भरती करतानाचे निकष व गुणांकन 

पद्धती 


0000000 


पृष्ठ ३ पैकी ७२ 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वगीकरण) नियम, २०१९९ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८:- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-४५६ (अ) व या अधिनियमातील लागू असलेल्या अन्य तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्‍तींचा वापर 
करून, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवा प्रवेश नियम व 
महानगरपालिकेचे शासनमान्य मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सेवा प्रवेश नियम-२०१४ तसेच तत्संबंधात 
यापूर्वी करण्यात आलेले ठराव ब आदेश यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमा कलम-४५७ (३) अंतर्गत महानगरपालिकेमधील विविध पदांवर 
करावयाच्या नियुक्‍त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित नियम करीत 
आहे:- 


नियम 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:- 


(१) या नियमांना “मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व Para वर्गीकरण) 
नियम, २०१९” असे संबोधण्यात येईल. 

(२) हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 

(३) हे नियम मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील नियुक्‍त्यांना लागू होतील; मात्र, 
अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालिक स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंवा 
रोजंदारी तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या नियुक्‍त्यांना लागू होणार नाहीत. 

२. व्याख्या:- 


विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी.- 


(१) “शासन” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

(२) “आयोग” म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

(३) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 

(४) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “मिरा-भाईंदर महानगरपालिका.” 

(५) “महापौर” म्हणजे, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे महापोर. 

(६) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये 
शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(७) “सक्षम प्राधिकारी” म्हणजे, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्‍त. 

(८) “नियुक्‍ती प्राधिकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ च्या 


पोटकलम-(१) ते (३) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 
पृष्ठ ४ पैकी ७२ 


(९) “निवड प्राधिकारी” म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेली 
कर्मचारी निवड समिती. 

(१०) “अधिकारी/कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील प्रकरण-४, 
कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन व मानद 
स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 

(११) “संवर्ग” म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून 
मंजूर केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हंगामी” शासनमान्य पदांचा समूह. 

(१२) “कलम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम. 

(१३) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 

(१४) “जोडपत्र” म्हणजे, या नियमांच्या शेबटी जोडलेली जोडपत्रे. 

(१५) “अनुसूची” म्हणजे, या नियमांच्या जोडपत्राला जोडण्यात आलेली अनुसूची. 

(१६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली ब या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 

(१७) “पदवी” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंबा तत्सम 
अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(१८) “पदविका” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे 
विधि संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंबा तंत्र शिक्षण मंडळ किंबा संसदेच्या 
अधिनियमाद्वारे किंबा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शैक्षणिक संस्थेतून/तंत्र निकेतनातून प्राप्त केलेली पदविका. 

(१९) “व्यावसायिक अर्हता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्निशमन 
अभियांत्रिको पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिकी उच्च शिक्षा पदविका 
(Advance in Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिको पदविका (Diploma in 
Fire Engineering) उप अग्निशमन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपूर किंबा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण 
झालेले अथवा Institute of Fire (U.K.) किंवा (India) या संस्थेमधून ॥॥.1. (Fire) 
fal Grade (I) (Fire) SAT झालेले.] 

(२०) “स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेवेत मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन वब भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी 
व्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा. 

(२१) “मुलाखत” म्हणजे, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पदावरील/पदांवरील 
नियुक्‍तीकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंबा त्याच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ७२ 


स्वत:च्या सदस्यांमधून अशा प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने आणि 
ज्या पदांकरिता त्याने किंबा तिने अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍तीकरिता निवड 
करण्यासाठी अशा रितीने मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा अन्यथा 
मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशने आणि अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना 
मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अनुक्रम लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे. 

(२२) “समतुल्य/समकक्ष अर्हता” म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा 
निर्णय अंतिम असेल. 

(२३) “मान्यताप्राप्त शैक्षिणक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२४) “माध्यमिक वब उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे आणि यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर 
केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे. 

(२५) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक 
व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२६) “समय श्रेणी वेतन” म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घालून देण्यात आलेल्या 
कोणत्याही शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने 
वाढते. 

(२७) “लेखी परीक्षा” म्हणजे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिदेशित 
करण्यात आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या 
योग्यतेचे किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता, घेतलेली परीक्षा आणि 
त्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेल, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा 
क्रम लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(२८) “व्यावसायिक परीक्षा” म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा शासकोय/ 
निमशासकीय कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 

(२९) “निवड समिती अध्यक्ष” म्हणजे, कर्मचारी/अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(३०) “एकीकृत संवर्ग” म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी 
विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा 
नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग. 

(३१) “अर्हताप्राप्त कर्मचारी” म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता 
धारण करणारे कर्मचारी. 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द 
समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल. 


पृष्ठ ६ पैकी ७२ 


३. सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services) वर्गीकरण (Classification of Services):- 


(३.९) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, 
महसूल, कर व महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकीय 
सेवा” संबोधण्यात येतील. 


(3.2) लेखा सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित (अर्थसंकल्प, 
लेखा, लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) सेवांतील पदांना “लेखा 
संवर्ग” असे संबोधले जाईल व अशा पदांची सेवा “लेखा सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.३) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी 
पदवी/पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (Board of Technical 
Education) वा केंद्रोय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central Technical Education), तंत्र शिक्षण 
परिषद (Technical ('०्पा९1) यांचेमार्फत चालविले जाणारे विविध तांत्रिक ब अभियांत्रिकोविषयक 
अभ्यासक्रम अशी किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल अशा पदांची सेवा “तांत्रिक सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(३.४) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा 
ATH शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविका, तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, 
आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक कौन्सिल यांच्याकडील नोंदणी ही किमान 
शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा पदांची सेवा “वैद्यकोय सेवा” संबोधण्यात येईल. 

(3.4) निमवैद्यकीय सेवा:- dante सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या 
संवर्गाला, उदा.अधिसेविका, सहाय्यक अधिसेविका, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, 
रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, भोतिकोपचार तज्ञ, व्यबसायोपचार तज्ञ, दंत आरोग्य तज्ञ, औषध निर्माता/औषध निर्माण 
अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला “निमवैद्यकोय सेवा” संबोधण्यात येईल. 

(३.६) सार्वजनिक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारॉ/ 
कर्मचारी- उदा. मुख्य स्वच्छता अधिकारी, उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता 
निरीक्षक, उप स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम आणि सफाई कामगार व तत्सम पदांच्या सेवेला “सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा” संबोधण्यात येईल. 

(३.७) अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना 
अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला “अग्निशमन सेवा” संबोधण्यात येईल. 


४. मिरा-भाईदर महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीलप्रमाणे असतील:- 
(१) अधिकारी- गट-अ व गट-ब. 
(२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड. 
५. नेमणुकीची पद्धत व अर्हता:- 


(५.९१) नियुक्तीची पद्धत:- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती 


परिशिष्ट-(१) मध्ये विहित केल्यानुसार ब शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता 
पृष्ठ ७ पैकी ७२ 


a. 


परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्‍तीची पद्धत महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार असेल. 


(4.2) भारतीय नागरिकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र:- उमेदवार 
भारताचा नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत 


असल्याबाबत त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म 
दाखला अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. 


(५.३) संगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता:- परिशिष्ट-(२) मध्ये 
विहित केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्त वाहनचालक आणि श्रेणी-४ ची पदे वगळून, इतर सर्व 
पदांवरील नेमणुकीसाठी/पदोन्नतीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्‍चित करेल, असे 
संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान, एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल. 


(५.४) वयोमर्यादा:- महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍तीसाठी 
किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण ब कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम व 
त्या अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. मिरा- 
भाईंदर महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्वाा ब शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल. जेथे कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल, 
अशा पदांच्याबाबत ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण लागू 
असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम असेल. 


(५.५) पदोन्नती व नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण:- 


(क) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार 
असेल. तथापि, ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहित केलेले नसेल, अशा पदावरील 
नियुक्‍तीसाठी पदोन्नती व नामनिर्देशनाचे प्रमाण ५०:५० असे राहील. 

(ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाको पद सामान्यतः पदोन्नतीने भरण्यात येईल. तथापि, 
विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
उमेदवार उपलब्ध नसल्यास तसे पद नामनिर्देशन अथवा प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. 


पदोन्नतीने नेमणूक करणे:- 
पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्‍ती, ज्येष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त 


कर्मचाऱ्यांमधून केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५ अंतर्गत 
येणारी तसेच इतर वर्ग-१ ची पदे पदोन्नतीने भरताना, त्यास शासनाची पुर्वमंजूरी आवश्यक राहील. 


प्रतिनियुक्‍तीद्वारे नेमणूक:- 


या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर 


प्रतिनियुक्‍तीद्वारे नेमणूक करण्याची तरतूद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थानिक 
स्वराज्य संस्था ब स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. सदर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक असणार नाही. सदर 


पृष्ठ ८ पैकी ७२ 


प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती आपोआप 
संपुष्टात येईल. 


८. महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या:- 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार करणे आवश्यक राहील. 


९. एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत बदलीने नियुक्‍ती:- 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या 
कर्मचाऱ्याने अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्‍तीसाठी अर्ज केल्यास, 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार ब दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर 
संमतीने मान्य होतील, अशा अटी व Vda, खालील बाबींच्या अधीन राहून बदलीने नियुक्‍ती देता 
येईल. 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येणार नाही. फक्त 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय ब समान वेतन श्रेणीच्या 
रिक्‍त पदांवर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 
संवर्गात सर्वांत कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 


क) गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्याबाबत अन्य महानगरपालिकेतून मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्‍चित अटी व 
शर्तीवर शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 


ड) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच विचार केला 
जाईल. 


१०. परीविक्षाधीन कालावधी:- 


गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी 
परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा असेल. राज्य 
शासनाच्या लागू असलेल्या अटी-शर्तीनुसार परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित 
करण्यात येतील. तसेच अशा उमेदवारांचे परीविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक 
नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परिविक्षा कालावधी पुढील 
१ वर्षापर्यंतच वाढविता येईल. तद्‌नंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास 
सदर कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ७२ 


११. भाषा परीक्षा, विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण:- 
महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात 
आलेल्या उमेदवारांनी:- 

(१) विहित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंबा त्यांना 
विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक 
असेल. 

(2) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशो परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 

(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 


घेणेसुद्धा आवश्यक असेल. 


१२. महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अन्हता:- 
एखाद्या व्यक्‍तीस:- 

(क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात 
आले असेल, 

(ख)महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंबा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 
कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकोबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 

(ग) ज्यामध्ये नेतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात 
आले असेल, किंवा 

(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्याबाबतीत जर 
तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्‍तीशी विवाह केला असेल, किंवा 

(च) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत असेल, 
किंवा 

(छ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून 
अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली 
नसेल, अशी व्यक्‍ती किंवा 


(ज) महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 
कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरिक्षणात रद्द झाली नसेल, 


अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास बा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 


GIS १० पैकी ७२ 


१३. महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण:- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. 
यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विशेष/समांतर आरक्षण, सामाजिक व 
शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या 
आरक्षणाचा समावेश असेल. 


१४. शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल:- 
महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्दैशनाने नियुक्‍ती, 


(अ) महानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 


(ब) उमेदवाराच्या पूर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


परीक्षेकरिता/मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:- 


नामनिदेशनाद्वारे नियुक्‍ती करण्याच्या बाबतीत, परीक्षेच्या/मुलाखतीच्या प्रयोजनाकरिता 
उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिदिष्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या 
संबंधात वेळोवेळी शासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या 
अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम 
प्राधिकारी यांना असेल. 


१६. नियुक्‍्तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना:- 
नियुक्‍तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत कोठेही 


किंवा मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असतील 
तेथे किंवा महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले 
जाण्यास पात्र ठरतील. 


१७. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:- 


कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍ती संदर्भात प्रत्यक्ष किंबा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा 
केलेला प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्‍तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 


१८. हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा aac शासनाने 
अन्यथा वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतुदीमुळे बाधा 
येणार नाही. 


१९. वेळोवेळी सेवाभरती/आरक्षण/वयोमर्यादा/परीविक्षाधीन कालावधी नियमित करणे, इत्यादींबाबत 
निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा 
(Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय/न्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ११ पैकी ७२ 


२०. या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब 
शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


कं Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
DN: CN =N ith Ravaji Wath, C = IN, S = 
N av n at h R ava J | कदवशी 0 Goverment Of 
W th Maharashtra, OU = Urban Development 
Department 
a 1 Date: 2019.05.28 17:53:11 +05'30' 
(नवनाथ रा. ATS ) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ १२ पैकी ७२ 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.) 


मी, याद्वारे प्रमाणित करतो/करते को, महापालिकेच्या 
( ) संवर्गातील ( ) या पदावर नेमणूक करण्यासाठी असलेल्या उमेदवारांची 
तपासणी केली आणि त्याला/तिला अतिरिक्‍त (सांसर्गिक किंबा अन्य) 


कोणताही रोग, शारीरिक Ades किंबा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट 


( ) कार्यालयात ( ) म्हणून नेमणूकीसाठी अनर्ह ठरविणार आहे 
असे मला वाटत नाही. 
श्री/श्रीमती यांच्या स्वत:च्या निवेदनावरून त्याचे/तिचे बय 


_____ वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ती सुमारे ____ वर्षे बयाचा/बयाची आहे. त्याला/तिला लस 
टोचण्यात आली आहे. 

ओळख चिन्हे 

डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 
(शिक्क्यासह) 


पृष्ठ १३ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(९) 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०१९ अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती:- 


१. अधिकारी/कर्मचारी निवड समिती:- 


महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍्तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-५४ मध्ये विहित केल्यानुसार "कर्मचारी निवड समिती' गठीत करण्यात येईल. सदर समिती 
गठीत करण्यात आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता (यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीकरिता) वैध 
राहील. 


याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशनाने नियुक्ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला उमेदवारांच्या 
हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबंधित विभागाच्या 
अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाईल. 


२. नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे 
असेल:- 


१) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदनिदेशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी -अध्यक्ष 


२) मुख्य लेखा परीक्षक - सदस्य 
३) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
४) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
५) जिल्हा महिला ब बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
६) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य 
७) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
८) उप आयुक्‍त (प्रशासन) - सदस्य सचिव 
व निमंत्रक 
३. नामनिर्देशनाद्दवारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(३.९) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्‍चित करून सदर 
पदे भरण्यासंदर्भात शासनाने निदेश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


(३.२) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी:- 


(३.२.९) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन/वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून 
किंवा महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत 
प्रापत झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार 


पृष्ठ १४ पैकी ७२ 


अन्य संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार 
करण्यात येईल. 


(३.२.२) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 
आयुक्तांना असेल. 

(3.2.3) जाहिरातीत/सेबवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा 
उल्लेख असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. परंतु, 
जाहिरातीत नमूद केलेली पदसंख्या आणि पात्र उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन 
अशी चाचणी न घेण्याचा निर्णय आयुक्तांना घेता येईल. 


(३.२.४) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त 
पदाच्या तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील (क) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न 
घेतल्यास, अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी 
बोलाविले जाईल व अशा उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास 
मुलाखतीच्या वेळी पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/ 
विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग सामाजिक ब आणि शैक्षणिक 
मागास प्रवर्ग/इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५०% Vast ४५% गुण 
मिळविण्याची अट राहील. 


(३.२.५) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 
(अ) सामाजिक प्रश्‍नाबाबतची जाणीव. 
(ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा 
अनुभव. 
(क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता बा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद 
असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण. 


(३.२.६) निवड समिती यानंतर एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने 
उमेदवारांची यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे पाठविण्यासाठी लिफाफ्यात बंद 
करील. 

४. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 

(४.१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.५६६/का.१२, 
दि.०८.०१.२०१६ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित 
कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी वेळापत्रकाचे कोटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

(४.२) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३९ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती 
पदे भरावी लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात 
आयुक्तांना सादर करतील. 


पृष्ठ १५ पैकी ७२ 


(४.३) उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यबाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची 
संख्या निश्‍चित झाल्यावर आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांतून 
ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (१:३) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात 
(Zone of Consideration) समावेश करण्यात येईल 

(४.४) विभागीय चोकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची 
नावे ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. 
त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नाबासमोर 
नोंदविण्यात यावा. 


(४.५) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात 
येईल. 

(४.६) निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली 
इतर कागदपत्रे यांचे अबलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय 
घेईल. मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती 
प्रमुखाचा असेल. 

(४.७) कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्यकता 
वाटल्यास अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 


वरील (३) व (४) नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस अधिनियमाच्या कलम-५३ (2), 
५३ (२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल. 


. तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 
. समिती सचिव sonra कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार 


असेल. सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन करण्याची जबाबदारी 


समिती सचिवाची असेल. 
, गट-क आणि गट-ड मध्ये सेवा भरती करताना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, 


क्र.न्याप्र-१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये एकत्रित 
मार्गदर्शक तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये वेळोवेळी 
होणारे बदलही अंमलात आणण्यात यावेत. 


0000000 


WS १६ पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(२) 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळम-४५ व ५३ (९) मधील तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
पदांसाठीची कळम-४५ (३) व कलम-४५७ (३) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता 


(पहा नियम-३) 
अ.क्र. पदनाम व श्रेणी नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१. सामान्य प्रशासन विभाग 
g आयुक्‍त 1 राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल असा अधिकारी. 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३६ नुसार.) 
(भा.प्र.से./मुख्याधिकारी संवर्ग 
पद) 
२ अतिरिक्‍त आयुक्‍त शिंगी राज्य शासनाकडून वेळोवेळी प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करण्यात येईल, असा मुख्याधिव 
(श्रेणी-१, प्रशासकोय सेवा) निवडश्रेणी किंवा शासनाचे अवर सचिव अथवा समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकारी महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-३९ (अ) प्रमाणे नियुक्‍त केला जाईल. 
3 उप आयुक्‍त पदोन्नती- ५०% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात 
येईल. 
प्रतिनियुक्‍्ती-५०% | राज्य शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ३ वर्षे धारण करणाऱ्या योग्य 
अधिकाऱ्याची शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
% सहायक आयुक्‍त नामनिर्दशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-१, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-२५% | बो मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०%  । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रशासकोय अधिकारी या पदावर किमान 
५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
प्रतिनियुक्‍्ती-९५% | राज्य शासन/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान 3 वर्षे धारण करणाऱ्या योग्य 
अधिकाऱ्याची शासनामार्फत प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ १७ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
ष्‌ पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यालय अधिक्षक या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
६ कार्यालय अधिक्षक पदोन्नती- १००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) पूर्ण झालेल्या ब विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७ वरिष्ठ लिपिक पदोन्नती-१००% — | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
८ लिपिक टंकलेखक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) 


सरळसेवा-७५% 


ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० 
शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे 
प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती-२५% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव र्थ श्रेणीतील पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्दैशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
९ उच्च श्रेणी लघुलेखक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-५०% | ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती १२० श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 


(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) 


३० श.प्र.मि. ब इंग्रजी टंकलेखनाची गती wo श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकोय परीक्षा मंडळाचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती- ५०% 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील निम्न श्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर 
किमान ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ १८ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
Ro निम्न श्रेणी लघुलेखक नामनिर्दशन/  । 3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी/इंग्रजी) सरळसेवा-५०% | ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती १२० श.प्र.मि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 
(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकोय परीक्षा मंडळाचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक.) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती- ५०% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील लघुटंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदावर किमान 
५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
११ | लघु टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी अथवा इंग्रजी लघुलेखनाची गती १२० श.प्रमि. तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 
३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखनाची गती ४० श.प्र.मि. (तत्संबंधी शासकोय परीक्षा मंडळाचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२ व् पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शिपाई पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा पूरण 
(श्रेणी-४, प्रशासकोय सेवा) झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. 
१३ नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


व; 
(श्रेणी-४, प्रशासकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


(S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ १९ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
२. अभियांत्रिकी सेवा विभाग 
शड शहर अभियंता Rell मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्त शहर अभियंता या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिको सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी धारण केलेल्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
ol राज्य शासनाच्या अधिक्षक अभियंता या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
gy अतिरिक्‍त शहर अभियंता पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
शिळ गी प धकारी उपलब्ध न झाल्यास, प धकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य 
शासनाच्या अधिक्षक अभियंता या पदावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. 
१६ कार्यकारी अभियंता पदोन्नती-१००% = | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील उप अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान 
(स्थापत्य) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) पदवी धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
१७ कार्यकारी अभियंता पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (मेकॅनिकल) या पदावर किमान 
(मेकॅनिकल) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मेकॅनिकल अभियांत्रिकी शाखेची पदवी 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) धारण केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१८ । कार्यकारी अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००%  । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (विद्युत या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकी शाखेची पदवी धारण 
केलेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१९ उप अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती-१००% । TART’ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान 


(श्रेणी-९, अभियांत्रिकी सेवा) 


५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 


JIS २० पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
२० । उप अभियंता (मेकॅनिकल) पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता (मेकॅनिकल) या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
२१ उप अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००% । मिरा- महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शाखा अभियंता (विद्युत या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
२२ । शाखा अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२३ | शाखा अभियंता (मेकॅनिकल) पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
a6 शाखा अभियंता (विद्युत) पदोन्नती-१००% । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२५ । कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिको शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, अभियांत्रिको सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) नेमणुकोनंतर ३ वर्षात कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


२६ | कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल) नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिको (Mechanical Engineering) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) नेमणुकीनंतर ३ वर्षात कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२७ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) नामनिर्देशन/  । अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत (Electrical) अभियांत्रिको शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, अभियांत्रिको सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) नेमणुकोनंतर ३ वर्षात कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २१ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
२८ आरेखक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिकी सेवा) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे अनुरेखक व तत्सम समतुल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२९ अनुरेखक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, अभियांत्रिकी सेवा) | सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा अनुरेखक व तत्सम समतुल्य अभ्यासक्रम पूर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३० वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिको सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा वीजतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३१ त्री (वायरमन) नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिको सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३२ नळ व (प्लंबर)/ नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
फिटर/मीटर वाचक सरळसेवा-५०% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) 


ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


JIS २२ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
पदोन्नती-५०%  । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक नळ व या पदावर किमान 
५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
३३ सहाय्यक नळ व नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(सहाय्यक प्लंबर) /पाणीपुरबठा | सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) किंवा महाराष्ट्र शासनाने 5... च्या समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अर्हता. 
मदतनीस ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) संबंधित कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३४ पंप चालक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे पंप ऑपरेटर या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३५ म नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा-७५% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा मिस्त्री ब तत्सम अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
क) मिस्त्री कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव बंडी या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा पूण 
झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
३६ वं नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-४, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे गवंडी या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
क) संबंधित कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २३ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व श्रेण् पणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
३७ मजूर नामनिर्दशन/ अ) इयत्ता ४ बी SANT. 
(श्रेणी-४, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) धडधाकट शरीरयष्टी असणे आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 
३. वाहन व यांत्रिको/परिवहन विभाग 
३८ मोटर मेकॅनिक (यांत्रिक) नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, तांत्रिकी सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) आय.टी.आय. मोटर मेकॅनिक/फिटर (ऑटोमोबाईल) कोर्स उत्तीर्ण ब तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. 
चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३९ वाहन चालक (जड वाहन) नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, यांत्रिको सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (5.४..) उत्तीर्ण. 
ब) जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
४० । वाहन चालक (हलके वाहन) नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-३, यांत्रिको सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) हलके वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
क) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ २४ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
डॅ. शमन विभाग 
४१ । मुख्य अग्निशमन अधिव पदोन्नती-१००% — | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पदावर किमान 
(Chief Fire Officer) ५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
(श्रेणी-१, अग्निशमन सेवा) करता येईल. 
| प धकारी उपलब्ध न झाल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र 
शासन/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ५ वर्षांपासून 
धारण करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४२ | उप मुख्य अग्निशमन अधिव पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शमन केंद्र अधिकारी या पदावर किमान 
(Deputy Chief Fire 3 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या व 
Officer) “राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील पदवी (B.E. Fire) किंवा राष्ट्रीय 
(श्रेणी-१, अग्निशमन सेवा) अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम 
(अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) किंवा The Instititution of Fire Engineers 
(U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडील सदस्यत्व (१॥.1.-1112) किंबा कोणत्याही शाखेची पदवी प्राप्त 
केल्यानंतर The Instititution of Fire Engineers (U.K.)” यांचे सदस्यत्व प्राप्त केलेल्या 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
शिंगी प धकारी उपलब्ध न झाल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र 
शासन/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील समकक्ष पद किमान ५ वर्षांपासून 
धारण करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
¥3 शमन केंद्र अधिव पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर 
(Fire Station Officer) किमान ५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
(श्रेणी-२, अग्निशमन सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
डड सहाय्यक अग्निशमन केंद्र नामनिर्दशन/ अ) कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. 
अधिकारी (Assistant Fire सरळसेवा-२५% । ब) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांच्याकडील Station Officer & Instructor 
Station Officer) पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा ९ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व 
अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Instititution of Fire 


पृष्ठ २५ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
Engineers (U.K.) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-I ही पदवी प्राप्त व पाबी. 

क) “ड” वर्ग महानगरपालिका/शासकोय/ निमशासकोय सेवेमध्ये अग्निशमन प्रणेता (लिडींग 
फायरमन)/चालक यंत्रचालक या पदावर किंबा समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली 
असावी. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

इ) शारीरिक पात्रता:- 

१) उंची किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी.) 

२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ 

४) दृष्टी- चांगली. 

'फ) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे बय ४० वर्षापेक्षा अधिक असू नये. 

पदोन्नती- ७५%  । नामनिर्दशनासाठी विहित केलेली अहता धारण करणाऱ्या, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील अग्निशमन प्रणेता (लिडींग फायरमन) या पदावर किमान ५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या 

किंवा ड्रायव्हह ऑपरेटर या पदावर ५ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 

गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने ५०:५० या प्रमाणात अग्निशमन प्रणेता व ड्रायव्हह ऑपरेटर या 

पदांमधून पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
wan शमन प्रणेता (Leading नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
Fireman) सरळसेवा-२५% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


ब) राष्ट्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 

क) महानगरपालिका/विशेष नियोजन प्राधिकरण/शासकोय/निमशासकीय अग्निशमन सेवेमध्ये 
अग्निशामक पदावर किमान ३ वर्षे कामाचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

इ) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची किमान १६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 


पृष्ठ २६ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
3) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 
४) दृष्टी- चांगली. 
फ) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे बय ३० वर्षापेक्षा अधिक असू नये. 
पदोन्नती- ७५% = | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शामक या पदावर किमान ५ वर्षे सेवा पूण 
झालेल्या F नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४६ | चालक-यंत्रचालक (Driver- नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
Operator) सरळसेवा-२५% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


ब) राष्ट्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 
क) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्यक. 
ड) जड वाहन चालक म्हणून किमान ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
फ) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८९१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान Go कि.ग्रॅ. 
४) दृष्टी- चांगली. 
ग) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे बय २३० वर्षापेक्षा अधिक असू नये. 


पदोन्नती-७५% 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव शामक या पदावर किमान ५ वर्षे सेवा पूण 
झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ २७ पैकी ७२ 


अ.क्र. 


(१) 


'पदनाम व श्रे 


(२) 


मणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 


(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(३) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


(ड) 


७ 


शामक (Fireman 


Rescuer) 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्देशन/ 
सरळसेवा-१००% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) राष्ट्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांचा ६ महिने कालावधीचा 
अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
ड) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची किमान १६५ से.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १६२ सें.मी.) 
२) छाती- साधारण ८१ सें.मी. फुगवून-५ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
3) OST किमान ५० कि.ग्रॅ. 
४) दृष्टी- चांगली. 
इ) वयोमर्यादा:- 
उमेदवाराचे बय ३० वर्षापेक्षा अधिक असू नये. 


CC 


निरीक्षक (बिनतारी संदेश) 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


नामनिदेशन/ 
सरळसेवा-१००% 


अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 

परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्याकडील (औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेतील) २ वर्षांचा मॅकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम/यांत्रिकी 
रेडिओ व दूरचित्रवाणी/माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेन्टेनन्स/बायरलेस मॅकेनिक 
कम ऑपरेटर/इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक मधील अभियांत्रिको व्यावसायिक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


४९ 


सिनिअर रेडिओ टेक्निशिय 
(Senior Radio Technician) 


(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) 


नामनिर्देशन/ सरळसेवा 


अ) उच्च माध्यमिक शालांत शास्त्र शाखेची परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा D.E.R.E. (DIPLOMA PROGRAME IN ELECTRONICS 
& RADIO ENGINEERING) किंबा तत्सम कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 

क) रेडिओ टेक्निशियन म्हणून कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ज्युनिअर रेडिओ टेक्निशियन या पदाचा किमान 
५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 


पृष्‌ठ २८ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
Go | ज्युनिअर रेडिओ टेक्निशिय नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत शास्त्र 
(Junior Radio Technician) | सरळसेबा-१००% शाखेची परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, अग्निशमन सेवा) ब) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा DERE. (DIPLOMA PROGRAME IN ELECTRONICS & RADIO 
ENGINEERING) किंवा तत्सम कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्यक. 
क) रेडिओ टेक्निशियन म्हणून कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
०५. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 
५१ । मुख्य स्वच्छता अधिव पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य स्वच्छता अधिकारी या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, सार्वजनिक आरोग्य ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
सेवा) करता येईल. 
| प पद उपलब्ध न झाल्यास, प पद उपलब्ध होईपर्यंत, महाराष्ट्र शासनाव 
समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
५२ | उप मुख्य स्वच्छता अधिव पदोन्नती-१००% — | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता अधिकारी या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-२, सार्वजनिक आरोग्य सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
सेवा) येईल. 
rr स्वच्छता अधिव पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता निरीक्षक या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-३, सार्वजनिक आरोग्य सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
सेवा) येईल. 
Gy स्वच्छता निरीक्षक नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी. 
(श्रेणी-३, सार्बजनिक आरोग्य  सरळसेवा-१००% | ब) स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण. 
सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
Qu मुकादम पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सफाई कामगार या पदाबर किमान ५ वर्षांची सेवा 
(श्रेणी-४, सार्वजनिक आरोग्य पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
सेवा) 
५६ पफाई कामगार नामनिर्देशन/ अ) इयत्ता ४ A उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, सार्बजनिक आरोग्य । सरळसेवा-१००% । ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
सेवा) 


पृष्ठ २९ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
६. उद्यान विभाग 
ug मुख्य उद्यान अधिक्षक पदोन्नती-१००% = | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य उद्यान अधिक्षक या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, उद्यान सेवा) ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
५८ | उप मुख्यउद्यान अधिक्षक पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान अधिक्षक या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-२, उद्यान सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
५९ उद्यान अधिक्षक नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉटिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/ बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदवी/ 
(श्रेणी-३, उद्यान सेवा) सरळसेवा-५०% मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कृषी उद्यान क्षेत्रातील उद्यान निरीक्षक 
अथवा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान निरीक्षक या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा 
पूर्ण झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६० उद्यान निरीक्षक नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉ्टिकल्चर्स) अँग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरेस्ट्री पदवी/ 
(श्रेणी-३, उद्यान सेवा) सरळसेबा-१००% मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कृषी उद्यान क्षेत्रातील प्रमुख माळी 
अथवा समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 
द्र प्रमुख माळ पदोन्नती-१००% = | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील माळी या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा पूण 
(श्रेणी-३, उद्यान सेवा) झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६२ माळो नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-४, उद्यान सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) कृषी विद्यापीठाने निर्धारीत केलेला माळी व्यवसायाचा १ वर्षाचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक. 


पृष्ठ ३० पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
७. लेखा विभाग 
६३ | मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी प्रतिनियुक्ती शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सेवेतील वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
(श्रेणी-१, लेखा सेवा) करता येईल. 
&Y उप मुख्य लेखा व वित्त पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा अधिकारी (गट-ब) या पदावर किमान 
अधिकारी ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
(श्रेणी-१, लेखा सेवा) करता येईल. 
६५ | लेखा अधिकारी (गट-ब) पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखापाल या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा पू 
(श्रेणी-२, लेखा सेवा) झालेल्या व महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६६ लेखापाल नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, लेखा सेवा) सरळसेवा-७५% | ब) राज्य शासन अथवा महापालिका आस्थापनेवरील उप लेखापाल/वरिष्ठ लिपिक (लेखा) या 
पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) निवड झालेल्या उमेदवारास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक (लेखा) या पदावर किमान 
५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६७ वरिष्ठ लिपिक (लेखा) पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा लिपिक या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा 
(श्रेणी-३, लेखा सेवा) पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
GC लेखा लिपिक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बाणिज्य शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, लेखा सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे ब इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान 
४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे 
प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३१ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
८. लेखा परीक्षण विभाग 
६९ मुख्य लेखा परीक्षक प्रतिनियुक्‍्ती-१००% | शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त ब लेखा सेवेतील वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त 
(श्रेणी-१, लेखा परीक्षण सेवा) करता येईल. 
७० उप मुख्य लेखा परीक्षक पदोन्नती-१००% = | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा परीक्षा अधिकारी या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, लेखा परीक्षण सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
७१ लेखा परीक्षा अधिव पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा परीक्षक या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा 
(श्रेणी-२, लेखा परीक्षण सेवा) पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७२ लेखा परीक्षक नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, लेखा परीक्षण सेवा) । सरळसेवा-५०% | ब) वित्तीय व्यवस्थापनेतील पदव्युत्तर पदवी/पदविका किंबा वाणिज्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी. 
क) निवड झालेल्या उमेदवारास विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५०% = | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक (लेखा परीक्षण) या पदावर किमान 
५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७३ | वरिष्ठ लिपिक (लेखा परीक्षण) | पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लिपिक (लेखा परीक्षण) या पदावर किमान 
(श्रेणी-३, लेखा परीकूषण सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
\o¥ लिपिक (लेखा परीक्षण) नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, लेखा सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान 
४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे 
प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


GIS ३२ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
९. नगररचना विभाग 
७५ सहाय्यक संचालक शिंग महाराष्ट्र शासनाकडील सहायक संचालक (नगररचना) संव प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
(नगररचना) येईल. 
(श्रेणी-१, शहर विकास सेवा) 
७६ नगर रचनाकार S| महाराष्ट्र शासनाकडील नगररचनाकार संवर्गातून Maras नियुक्‍ती करता येईल. 
(श्रेणी-१, शहर विकास सेवा) 
७७ | सहाय्यक नगररचनाकार | महाराष्ट्र शासनाकडील सहाय्यक नगररचनाकार संवर्गातून Wasaga नियुक्‍ती करता येईल. 
(श्रेणी-२, शहर विकास सेवा) 
७८ | चिफ सव्हेअर (मुख्य सवेक्षक) पदोन्नती मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सर्व्हेअर (सर्वेक्षक) या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-२, अभियांत्रिकी सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
की महाराष्ट्र शासनाकडील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७९ सर्व्हेअर (सर्वेक्षक) नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अभियांत्रिको शाखेची पदविका. 


(श्रेणी-३, अभियांत्रिको सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


किंवा 
माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे २ वर्षांचे 
सर्वेक्षक व्यवसायाचे प्रमाणपत्र. 

ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे ब इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान 
४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे 
प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३३ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१०. सुरक्षा विभाग 
८० मुख्य सुरक्षा अधिव पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा अधिकारी या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-१, सुरक्षा सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
| प उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस 
सेवेतील वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांमधून किंवा लष्करी, निमलष्करी दलातील अधिकाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८ सुरक्षा अधिव शिंग मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदावर किमान 
(श्रेणी-२, सुरक्षा सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता F गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
नामनिर्दैशन/ पदोन्नतीने उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, 
सरळसेवा अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील वर्ग-२ श्रेणीतील अधिकारी अथवा पोलीस दलातील सहाय्यक 
पोलीस निरीक्षक पदावरील ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ SAL, (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ 
४) दृष्टी- चांगली. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८२ | सहाय्यक सरक्षा अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, सुरक्षा सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) लष्कर, निमलष्करी दलातील ज्युनियर कमिशन ऑफिसर अथवा पोलीस दलातील उपनिरीक्षक 
पदावरील ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ GAL, (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 


पृष्ठ ३४ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ 
४) दृष्टी- चांगली. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
३ रखवालदार नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, सुरक्षा सेवा) सरळसेवा-१००% (S.S.C.) परीक्षा उत्तीर्ण. 
ब) शारीरिक पात्रता:- 
१) उंची- किमान १६५ SAL, (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
२) छाती- ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही.) 
३) बजन- किमान ५० कि.ग्रॅ 
४) दृष्टी- चांगली. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 
x पस्टीम मॅनेजर पदोन्नती-१००% — | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सिस्टीम अँनालिस्ट या पदावर किमान ५ वर्षांची 
(श्रेणी-१, तांत्रिक सेवा) सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
८५ पस्टीम अँनालिस्ट पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर)/संगणक प्रोग्रामर 
(श्रेणी-२, तांत्रिक सेवा) या पदावर किमान & वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८६ कनिष्ठ अभियंता नामनिर्देशन/ अ) संगणक विषयासह बी.ई/बी.टेक/एम.सी.ए पदव 
(सॉफ्टवेअर)/संगणक प्रोग्रामर सरळसेवा ब) प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमधील किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८७ कनिष्ठ अभियंता नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगणक अभियांत्रिकोमधील पदवी (3.ए. Computer) किंवा 
(हार्डवेअर आणि नेटवर्किंग) | सरळसेवा- १००% समकक्ष अर्हता. 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


ब) संगणक देखभाल व दुरुस्तीचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३५ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१२. ग्रंथालय विभाग 
८८ ग्रंथपाल नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय ४ (3. Lib.) पदवी. 
(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
शिंगी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक ग्रंथपाल या पदावर किमान ५ वर्षांची 
सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
८९ सहाय्यक ग्रंथपाल नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय ४ (3. Lib.) पदवी. 
(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९० वाचनालय अरटेन्डट नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३. माहिती व जनसंपर्क विभाग 
९१ पंपर्क अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा ब) शासनमान्य पत्रकारिता ब जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील 
पदविका. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी या पदाचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे ज्ञान आवश्यक. 
शिंगी मनिदेशनासाठी विहित वे अर्हता धारण करणाऱ्या, मिरा- महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी या पदावर किमान ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 
शिळी राज्य शासनाच्या माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालयातील समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्‍त 


नियुक्‍ती करता येईल 


पृष्ठ ३६ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
९२ | सहाय्यक जनसंपर्क अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य पत्रकारिता बव जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील 
पदविका. 
क) मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे ज्ञान आवश्यक. 
१४. दूरध्वनी विभाग 
९३ ध्वनी चालक पदोन्नती-१००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक दूरध्वनी चालक या पदावर किमान 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
cy, सहाय्यक दरध्बनी चालक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक वब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवबा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य संस्थेचा वबा शासकीय आय.टी.आय.चा टेलिफोन ऑपरेटरचा अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) मराठी, हिंदी व इंग्रजी संभाषण करता येणे आवश्यक. 
९५. विधि विभाग 
Qu fate sites नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, विधि सेवा) सरळसेवा ब) उच्च न्यायालय किंवा त्यांचे अधिपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान ५ वर्षे अधिवक्‍्ता/ 
बकोल म्हणून कामाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
शिंगं मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक विधि अधिकारी या पदावर किमान 
५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
९६ सहाय्यक विधि अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 


(श्रेणी-३, विधि सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) उच्च न्यायालय किंवा त्यांचे अधिपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान ५ वर्षे अधिवक्ता/ 
बकोल म्हणून कामाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३७ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१६. सचिव विभाग 
९७ महापालिका सचिव पदोन्नती-१००% । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील महापालिका उप सचिव या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, प्रशासकीय सेवा) ५ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या ब विधि शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन/ पदोन्नतीने पद उपलब्ध नसल्यास, 
सरळसेवा अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासकीय कामकाजाचा किमान 
५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९८ महापालिका उप सचिव नामनिदैशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा-१००% । ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासकोय कामकाजाचा किमान ३ वर्षांचा 
अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७. समाज विकास विभाग 
९९ समाज विकास अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापोठाची समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर (१॥.५.५/.) पदवो. 
(श्रेणी-२, प्रशासकोय सेवा) सरळसेवा ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील उप समाज विकास अधिकारी अथवा 
समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप समाज विकास अधिकारी या पदावर किमान 
५ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१०० | उप समाज विकास अधिकारी नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदवी (B.S.W.). 


(श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील उप समाज विकास अधिकारी अथवा 
समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ३८ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
ok महिला व बाल विकास नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कला/विज्ञान/बाणिज्य/ कृषो/विधि/समाज सेवा/मानस शास्त्र/होम 
अधिकारी सरळसेबा-१००% सायन्स किंवा न्यूट्रिशन मधील पदवी किंवा समकक्ष अहता. (वैद्यकोय a अभियांत्रिकी 
(श्रेणी-२, प्रशासकीय सेवा) शाखेमधील अर्हता वगळून) 
ब) शासकोय/निमशासकोय संस्थेमधील संबंधित विषयातील कामाचा ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१०२ बालवाडी शिक्षिका नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य बालवाडी टिचर्स कोर्स उत्तीर्ण. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८. पर्यावरण विभाग 
१०३ पर्यावरण अधिव नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण अभियांत्रिको शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-१, अभियांत्रिकी सेवा) | सरळसेबा-१००% | ब) पर्यावरण क्षेत्रातील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९. क्रोडा विभाग 
१०४ 5 धव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-२, क्रोडा सेवा) सरळसेवा ब) बी.पी.एड्‌. पदवी उत्तीर्ण. 
क) स्पोर्टस्‌ ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) कडील पदविका. 
ड) शासकीय/निमशासकोय सेवेतील क्रोडा क्षेत्रातील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
हळ राज्य शासनाव समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षांचा अनुभब असणाऱ्या ब्र 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२०. शिक्षण विभाग 
१०५ शिक्षणाधिव प्रतिनियुक्‍्ती-१००% | राज्य शासनाकडील किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या शिक्षण सेवेतील वर्ग-१ दर्जाचे शिक्षण 


(श्रेणी-१, शिक्षण सेवा) 


अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ३९ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
२१९. पशु वैद्यकोय विभाग 
१०६ पशु शल्य चिकित्सक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पशुवैद्यकोय शास्त्रातील पदवो. 
(श्रेणी-१, आरोग्य सेवा) सरळसेवा ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी नामवंत संस्थेतील या विषयातील 
पशुवैद्यकोय अधिकारी अथवा समकक्ष पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
शिंगी मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील काय धकारी या पदाचा 
किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१०७ धव नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विदयापिठाची पशुवैद्यकोय शास्त्रातील पदवी. 
(श्रेणी-२, आरोग्य सेवा) सरळसेवा-१००% । ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी नामवंत संस्थेतील या विषयातील 
पशुवैद्यकीय अधिकारी अथवा समकक्ष पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१०८ पशुधन पर्यवेक्षक नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, आरोग्य सेवा) सरळसेवा-१००% प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुसंवर्धनाची पदविका उत्तीर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी नामवंत संस्थेतील संबंधित 
विषयातील कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२२. य विभाग 
१०९ । वैद्यकोय आरोग्य अधिकारी नामनि्दैशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची [१॥.1). (P.S.M.)/M.D.] पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी 


अथवा समकक्ष पदावरील पर्यवेक्षीय/कार्यकारी पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

क) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण 
इत्यादी कामकाजाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४० पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व श्रेण् पणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
| मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सहाय्यक आरोग्य अधिकारी [आरोग्य 
अधिकारी (रुग्णालये/प्रतिबंधात्मक उपाय)/शहर क्षयरोग अधिकारी/ शहर हिवताप अधिकारी/माता 
ब बाल कल्याण अधिकारी] संवर्गातील किमान ५ वर्षांचा अनुभब असणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(a | नामनिर्देशन व प योग्य अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, नामनिर्दशनसाठी विहित व 
अर्हता धारण करणाऱ्या शासनाकडील योग्य अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११० आरोग्य अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची [M.D. (P.S.M.)/M.D.] पदव्युत्तर पदवी. 
(रुग्णालय/प्रतिबंधात्मक उपाय) सरळसेवा ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील वैद्यकीय अधिकारी अथवा 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) समकक्ष पदावरील पर्यवेक्षीय/कार्यकारी पदाचा किमान ५ वर्षाचा SAT आवश्यक. 

क) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण 
इत्यादी कामकाजाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

शिंगी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत वैद्यकोय अधिकारी/अपघात वैद्यकोय 
अधिकारी पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब असणाऱ्या व पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या 

(M.D.) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

१११ शहर हिवताप अधिव नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची [M.D. (P.S.M.)/M.D.] पदव्युत्तर पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील वैद्यकोय अधिकारी अथवा 
समकक्ष पदावरील पर्यवेक्षीय/कार्यकारी पदाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 

क) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण 
इत्यादी कामकाजाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

शग मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत वैद्यकोय अधिकारी/अपघात वैद्यकोय 


अधिकारी पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या 
(M.D.) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ४१ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
११२ शहर कुटुंब कल्याण नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची [M.D. (P.S.M.)/M.D.] पदव्युत्तर पदवी. 

अधिकारी/माता व बाल सरळसेवा ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील वैद्यकोय अधिकारी अथवा 

कल्याण अधिकारी समकक्ष पदावरील पर्यवेक्षीय/कार्यकारी पदाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) क) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा F विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण 
इत्यादी कामकाजाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

पदोन्नती मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत वैद्यकोय अधिकारी/ अपघात वैद्यकोय 
अधिकारी पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब असणाऱ्या व पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या 

(M.D.) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

११२३ शहर क्षयरोग अधिकारी नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची [M.D. (P.S.M.)/M.D.(Medicine/Chest)] पदव्युत्तर पदवी. 

(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील वैद्यकोय अधिकारी अथवा 
समकक्ष पदावरील पर्यवेक्षीय/कार्यकारी पदाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 

क) रुग्णालयीन प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे 
हाताळण्याचा व विशेषत: स्वच्छता पर्यवेक्षण, साथ आजार निर्मुलन कार्यक्रम, हिवताप नियंत्रण 
इत्यादी कामकाजाचा किमान ५ TIA STAT आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

| मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत वैद्यकोय अधिकारी/ अपघात वैद्यकोय 
अधिकारी पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभब असणाऱ्या व पदव्युत्तर पदबी धारण करणाऱ्या 

(M.D.) अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

११४ | वैद्यकोय अधिकारी/ अपघात नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकोय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 
वैद्यकोय अधिकारी सरळसेवा-१००% | ब) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत नोंदणी आवश्यक. 


(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) 


क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


FAS ४२ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
११५ वैद्यकोय अधिक्षक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक पदव्युत्तर पदवी [M.D./M.S. (Clinical)]. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.G.O.) भरण्यात येईल. 

ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील किमान २०० खाटांच्या 
रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी अथवा समकक्ष पदावरील किमान ५ वर्षाचा 
पर्यवेक्षीय/कार्यकारी पदाचा अनुभव आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

| मनिर्देशनासाठी विहित व शैक्षिणक अर्हता धारण करणाऱ्या मिरा- 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग/ स्त्रीरोग व प्रसुती/ 
भिषक/बधिरीकरण शास्त्र/शस्त्रक्रिया) पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| नामनिदेशन व प धकारी उपलब्ध न झाल्यास, नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अहता 
धारण करणाऱ्या शासनाकडील योग्य अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११६ वासी वैद्यकोय अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी [M.D./M.S. (Clinical)]. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) राज्य/केंद्र शासन/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील किमान २०० खाटांच्या 
रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी/वेद्यकोय तज्ञ या पदावरील किमान ५ वर्षाचा पर्यवेक्षीय/ 
कार्यकारी पदाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११७ । वैद्यकोय अधिकारी (बालरोग नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (बालरोग चिकित्सा शास्त्र) किंबा समकक्ष पदवी. 
तज्ञ) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) पदविकाधारकामधून (D.C.H.) भरण्यात येईल. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
११८ | वैद्यकोय अधिकारी (स्त्रीरोग व नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (स्त्री ब प्रसुतीरोग शास्त्र) किंवा समकक्ष पदवी. 
प्रसुती तज्ञ) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 


(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) 


पदविकाधारकामधून (D.C.H.) भरण्यात येईल. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४३ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
११९ | वैद्यकोय अधिकारी (भिषक) नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मेडिसीन) पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२० वैद्यकोय अधिकारी नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (अँनेस्थेशया) किंवा समकक्ष पदवी. 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) पदविकाधारकामधून (D.M.- Diploma in Anaesthesia) भरण्यात येईल. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२१ वैद्यकोय अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (शल्य चिकित्सा शास्त्र) पदवी. 
(शस्त्रक्रिया) सरळसेवा-१००% | ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) 
१२२ अधिसेविका (Metron) पदोन्नती-१००% । TART-2 महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सहाय्यक अधिसेविका पदाचा किमान 
(श्रेणी-१, निमवैद्यकीय सेवा) ५ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१२३ सहाय्यक अधिसेविका नामनिर्दशन/ अ-९) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नर्सिंग) या विषयाची पदवी. 
(Assistant Metron) सरळसेवा अ-२) परिसेवबिका या पदावरील शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी 


(श्रेणी-२, निमवैद्यकोय सेवा) 


रुग्णालयातील संबंधित विषयातील किमान ५ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
अ-३) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
अ-४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
किंवा 

ब-१९) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 

ब-२) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडवाईफरी या विषयाची पदविका. 

ब-३) सिस्टर-इन-चार्ज/नाईट सुपरवायझर (परिसेविका) म्हणून शासकीय/ निमशासकीय/स्थानिक 
स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील किमान ५ वर्षांचा अनुभव 
आवश्यक. 

ब-४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४४ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
शशि मनिर्दशनासाठी विहित वे शैक्षिणक अर्हता धारण करणाऱ्या fA 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत परिसेविका (सिस्टर इन चार्ज/नाईट सुपरवायझर) 
पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२४ | परिसेविका (सिस्टर-इन-चार्ज/ | पदोन्नती-१००% । TART महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत परिचारिका/ अधिपरिचारिका (स्टाफ 
नाईट सुपरवायझर) नर्स/नर्स मिडबाईफ) पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव तसेच महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) नर्सिंग ब मिडवाईफरी पदविका असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२५ । परिचारिका/अधिपरिचारिका नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(स्टाफ नर्स/ नर्स मिडबाईफ) सरळसेवा-७५% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
(G.N.M.) ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडवाईफरी पदविका. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) क) परिचारिका म्हणून शासकोय/निमशासकोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील 
संबंधित विषयातील किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती- २५% । मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत प्रसविका (ऑक्झिलरी नर्स मिडबाईफ) 
(A.N.M.) पदाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलची जनरल 
नर्सिंग ब मिडबाईफरी पदविका धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२६ | प्रसविका (ऑक्झिलरी नस नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
मिडवाईफ) (A.N.M.) सरळसेवा- १००% प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


ब) शासनमान्यता प्राप्त संस्थेचा ए.एन.एम. अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४५ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१२७ मुख्य प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदोन्नती- १००% । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील किमान 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा ) ५ वर्षांचा अनुभव धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्ता या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१२८ । प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/रक्‍तपेढं नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भोतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/बनस्पतोशास्त्र/प्राणीशास्त्र/ 
तंत्रज्ञ सरळसेवा सुक्ष्मजीबशास्त्र मधील विज्ञान विषयक पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदवी उत्तीर्ण. 
क) वैद्यकोय प्रयोगशाळेतील किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
शिळी मनिर्दशनासाठी विहित वे अर्हता धारण करणाऱ्या मिरा-१ महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत प्रयोगशाळा सहाय्यक/रक्‍तपेढी सहाय्यक पदाचा किमान ५ वर्षाचा अनुभव 
असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२९ प्रयोगशाळा सहाय्यक नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा -१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदवी उत्तीर्ण. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३० मुख्य इ.सी.जी. तंत्रज्ञ पदोन्नती-१९००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत इ.सी.जी. तंत्रज्ञ पदाचा किमान ५ वषां 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा) अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
१३१ इ.सी.जी. तंत्रज्ञ नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भातिकशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयासह विज्ञान शाखेतील पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा-१००% | ब) शासनमान्य संस्थेतील इ.सी.जी. टेक्निशियन विषयाचे प्रशिक्षण पूर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील इ.सी.जी. तंत्रज्ञ 
म्हणून किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३२ | मुख्य क्ष-किरण तंत्रज्ञ/क्ष-किरण | पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदाचा किमान ५ वर्षां 
शास्त्रज्ञ अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 


(श्रेणी-२, निमवैद्यकौय सेवा) 


येईल. 


पृष्ठ ४६ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(९) (२) (३) (४) 
१२२३ क्ष-किरण तंत्रज्ञ नामनि्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिक शास्त्र विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा- ७५% | ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतून/विद्यापीठातून रेडिओग्राफो ही पदविका (Diploma in Radiography) 
उत्तीर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालय/डायग्नॉस्टिक सेंटर मधील 
क्ष-किरण विषयक कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । मिरा- महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत क्ष-किरण सहाय्यक पदाचा किमान 
५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१३४ क्ष-करण सहाय्यक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेबा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतून/विद्यापीठातून रेडिओग्राफो ही पदविका (Diploma in Radiography) 
उत्तीर्ण. 
क) शासकोय/निमशासकीोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालय/ डायग्नॉस्टिक सेंटर 
मधील क्ष-किरण विषयक कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१३५ । मुख्य सो.एस.एस.डी. तंत्रज्ञ पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सी.एस.एस.डी. तंत्रज्ञ पदाचा किमान 
(सेंट्रल सजिकल ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
सुपरवायझेशन डिपार्टमेंट) करता येईल. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) 
१३६ | सोौ.एस.एस.डी. तंत्रज्ञ (सेंट्रल नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सुक्ष्म जीबशास्त्रातील पदवो. 


सर्जिकल सुपरवायझेशन 
डिपार्टमेंट) 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) किमान १०० खाटांच्या रुग्णालयातील निर्जतुकीकरण कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव 
आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४७ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 

(१) (२) (३) (४) 
१३७ आहार तज्ञ पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत आहार तज्ञ सहाय्यक पदाचा किमान 

(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 

करता येईल. 

१३८ आहार तज्ञ सहाय्यक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फूड अँण्ड न्युट्रोशन विषयासह बी.एस्सी. पदवी किंवा न्युट्रोशन अँन्ड 

(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) सरळसेवा डाएटीशियन या विषयामधील पदव्युत्तर पदवी. 

ब) शासकोय/निमशासकोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१३९ डेंटल हायजिनिस्ट (दंत नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
आरोग्यक) सरळसेबा- १००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 

(श्रेणी-३, वैद्यकोय सेवा) ब) डेन्टल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे विद्यमान शासकीय दंत महाविद्यालय, मुंबई किंवा सदर 
कौन्सिलतर्फे इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत महाराष्ट्र शासनाने आयोजित केलेली दंत 
आरोग्यतज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१४० नेत्रचकित्सा सहाय्यक नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 

(श्रेणी-३, tanta सेवा) सरळसेवा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५.('.) उत्तीर्ण. 

ब) शासकोय dasa महाविद्यालयातील ऑप्थॉल्मिक असिस्टंट/पॅरामेडिकल ऑप्थॉल्मिक 
असिस्टंटचा २ वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ऑप्टीमेट्री विषयातील 
पदवी/पदविका. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१४१ | मुख्य शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक पदोन्नती-१००% = | मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक/ब्रणोपचारक 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ४८ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१४२ शस्त्रक्रियागृह परिचर/ नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखे वश 
SUTIN सरळसेवा-७५% विषयासह उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) शासकोय/निमशासकोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%  । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत कक्षसेबक/ कक्षसेविका/आया पदाचा 
किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४२ कक्ष Gah नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(वॉर्डबॉय)/कक्षसेविका (आया) | सरळसेबा -१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) ब) शासकोय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित कामाचा 
किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४४ बो/नाभिक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४५ | मुख्य मेडिकल रेकॉर्ड किपर पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत मेडिकल रेकार्ड किपर पदाचा किमान 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकोय सेवा) ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१४६ मेडिकल रेकॉर्ड किपर नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शास्त्र शाखेची पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवा-१००% =| ब) रुग्णालय व्यवस्थापन पदविका. 


क) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ४९ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व श्रेण् मणुकीची पद्धत व 


टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 

(९) (२) (३) (४) 
१४७ मुख्य वस्त्रपाल पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत वस्त्रपाल (लनन किपर) पदाचा किमान 

(चिफ लिनन किपर) ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 

(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) करता येईल. 

१४८ बस्त्रपाल (लनन किपर) नामनिर्दशन/ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा -१००% परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) टेक्सटाईल टेक्नॉंलॉजीमधील पदविका. 
क) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 


ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४९ मुख्य समय लेखक पदोन्नती-१००%  । मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत समय लेखक पदाचा किमान ५ वर्षा 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
१५० समय लेखक नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा कामाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५१ बशास्त्र वेत्ता पदोन्नती-१००% | मिरा-६ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत हेल्थ सुपरवायझर पदाचा किमान 
(श्रेणी-२, निमवैद्यकीय सेवा) ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१५२ हेल्थ सुपरवायझर नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापोठाची प्राणीशास्त्र/सुक्ष्म जीवशास्त्र शाखेची पदवो. 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-५०% । ब) शासनाचा बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 

क) शासकोय/निमशासकोय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील आरोग्य सहाय्यक 
(महिला)/आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)/आरोग्य सहाय्यक (मलेरिया)/अळी निरीक्षक/बहुउद्देशीय 
आरोग्य कर्मचारी (हिवताप)/किटक संहारक (बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी) पदाचा किमान 
२ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

पदोन्नती-५०% । मिरा-१ महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत आरोग्य सहाय्यक (महिला)/आरोग्य 

सहाय्यक (पुरुष)/ आरोग्य सहाय्यक (मलेरिया)/अळी निरीक्षक/बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 


पृष्ठ ५० पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
(हिवताप)/किटक संहारक (बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी) या संवर्गातील किमान ५ वर्षांचा अनुभव 
असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
१५३ आरोग्य सहाय्यक (महिला) नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-५०% प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 
ब) शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण/ स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
ड) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-५० % पनिदेशनसाठी विहित वे शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफ (ए.एन.एम.) या संवर्गातील एल.एच.व्ही. पदाचे 
प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या ब किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१५४ | आरोग्य सहाय्यक (मलेरिया) नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-५०% 


शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 

ब) शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण/स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 

ड) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 

इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पदोन्नती-५०% 


मनिर्देशनसाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत अळी निरीक्षक/बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (हिवताप)/किटक संहारक 
(बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी) या संवर्गातील किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ५१ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१५५ मलेरिया निरीक्षक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवबा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण/स्बच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
ड) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५६ ळी निरीक्षक नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) | सरळसेवा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण/स्बच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 
ड) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५७ | बहउद्देशोय आरोग्य कर्मचारी नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक 
(हिवताप) सरळसेबा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प...) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) एम.पी.डब्ल्यू. चा १२ महिन्याचा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५८ | किटक संहारक (बहुउद्देशीय नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च माध्यमिक 
आरोग्य कर्मचारी) सरळसेवा -१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा ब) शासनाच्या बहुउदेशीय कर्मचाऱ्यांसाठी विहित केलेला किमान १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण. 
क) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१५९ । मुख्य औषध निर्माता/मुख्य पदोन्नती-१००% | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील काय षध निर्माता/औषध निर्माण अधिव 
औषध निर्माण अधिकारी या पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्‌ठ ५२ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१६० TF निमांता/ओऔषध निर्माण नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेचो उच्च माध्यमिक 
अधिकारी सरळसेवा-१००% शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५.('.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) सांविधानिक विदयापीठातून बी.फार्म. पदवी उत्तीर्ण. 
क) महाराष्ट्र फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र फार्मसी अँक्ट, १९४८ (८ ऑफ १९४८) 
नुसार वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक. 
ड) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६१ मनोविकृती सामाजिक नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची क्लिनिकल सायकियाट्रो/ सायकॉलॉजी विषयासह समाजशास्त्र 
कार्यकर्ता सरळसेवा-१००% शाखेची (M.S.W.) पदवी उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६२ पांख्यिको अधिव पदोन्नती-१००% — | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत सांख्यिको सहाय्यक या पदाचा किमान 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) ५ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१६३ पांख्यिको सहाय्यक नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सांख्यिको विषयासह पदवी. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा-१००% | ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६४ यलिसीस तंत्रज्ञ नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी॥))॥1,'. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकीय सेवा) । सरळसेवा- १००% | ब) ६ महिने डायलिसीस तंत्रज्ञ कोर्स पूर्ण आवश्यक. 
क) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६५ प्ट कम फोटोग्राफर नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प मधील पदवी/पदविका. 


(श्रेणी-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५३ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१६६ शतसाखळी तंत्रज्ञ नामनिर्देशन/  । अ) आय.टी.आय.-रेफ्रिजरेशन अन्ड एअर कंडिशनिंगमधील पदविका व तदनंतर एन.सी.टी.व्ही.टो. 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६७ TU नामनिर्देशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा किंबा शासनमान्य संस्थेचा शिंपी अभ्यासक्रम पूर्ण. 
क) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभब आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६८ शवविच्छेदन मदतनीस नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१६९ बाह्य रुग्ण सेवक नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७० | प्रयोगशाळा परिचर/रक्‍तपेढं नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परिचर/क्ष-किरण परिचर सरळसेवा-१००% परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण. 
(श्रेणी-४, निमवैद्यकोय सेवा) ब) संबंधित विषयाच्या कामाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७१ हृदयरोग तज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी.एम. (का्डीओलॉजी) किंवा समकक्ष पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५४ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व श्रेण् पणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१७२ न्युरो स नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.सी.एच. (न्यूरॉलॉजी) (Super Speciality Degree in 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% Neurology) पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७३ युरो स नामनि्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.सो.एच. (युरोलॉजी) (Super Speciality Degree in Urology) 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७४ न्युरो फिजिशियन नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी.एम. (न्युरो फिजीशियन) पदवो. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७५ प्लास्टिक स नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. व एम.सी.एच. (प्लास्टिक सर्जरी) (Super Speciality 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% Degree in Plastic Surgery) पदवी. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक. 
१७६ बास्क्युलर स नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.सी.एच. (सी.व्ही.टी.एस.) किंबा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 


कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५५ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१७७ वैद्यकशास्त्र तज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मेडीसीन) किंबा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७८ शल्य चिकित्सक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (शल्य चिकित्सा) किंवा समकक्ष पदवो. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७९ क्ष- किरण तज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (क्ष किरण शास्त्र) किंबा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.C.H.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८० यायवेद्यकशास्त्र तज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (न्यायवैद्यकशास्त्र), किंवा समकक्ष पदवी. 
(फॉरेन्सिक तज्ञ) सरळसेवा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) पदविकाधारकामधून (D.F.M.T.-Diploma in Forensic Medicine & Toxicology) 
भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८१ कॉलॉजिस्ट नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.सी.एच. किंबा डीएनबी (सजिव कॉलाजी) पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५६ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१८२ गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजिस्ट नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी.एम. किंबा डीएनबी (गॅस्ट्रोएन्ट्रालाजी) पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८३ वकृतोशास्त्र तज्ञ नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (शरीर विकृती शास्त्र) किंबा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.C.P.- Diploma in Clinical Pathology) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८४ TAT तज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (अस्थीव्यंग शास्त्र) किंवा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D. Ortho.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८५ कान, नाक, घसा तज्ञ नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (कान, नाक व घसा शास्त्र) ई.एन.टी. किंबा समकक्ष पदवो. 


(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.O.R.L.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५७ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१८६ नेत्रशल्य चिकित्सक नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस. (नेत्र शल्य चिकित्सा) किंबा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.O.M.S.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८७ दंतशल्य चिकित्सक नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी.एस. (दंतशल्य चिकित्सा) पदव्युत्तर पदवो. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (B.D.S.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८८ | निओनाटोलॉजिस्ट (नवजात नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची डी.एम. (निओनाटोलाजी) किंवा समकक्ष पदवी. 
अर्भकरोग तज्ञ) सरळसेवा-१००% | ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८९ त्वचारोग तज्ञ नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (त्वचा व गुप्तरोग शास्त्र) किंवा समकक्ष पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेबा-१००% तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.V.D.-Diploma in Veneral Diseases) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९० मानसोपचार तज्ञ नामनिर्दशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मनोविकती चिकित्सा शास्त्र) किंबा समकक्ष पदवी. 


(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवबा-१००% 


तथापि, पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद पदव्युत्तर 
पदविकाधारकामधून (D.P.M.) भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 


पृष्ठ ५८ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९१ व्यवसायोपचार तज्ञ नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ओ.टी.एच. (ऑक्युपेशनल थेरपी अँड रिहॅबिटेशन) मधील पदव 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेबा-१००% किंवा सैन्यदलातील फिजिओथेरपी असिस्टंटचे प्रमाणपत्र आणि किमान ५ वर्षांचा अनुभव 
आवश्यक. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९२ भोतिकोपचार तज्ञ नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.पी.टी.एच. (फिजिओथेरपी अंड रिहॅबिटेशन) मधोल पदवी. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% किंवा 
सैन्यदलातील फिजिओथेरपी असिस्टंटचे प्रमाणपत्र आणि किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९३ रक्‍त संक्रमण अधिव नामनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (शरीर विकृती शास्त्र) किंबा समकक्ष पदवो. 
(श्रेणी-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा-१००% तथापि, पदवीधारक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास संबंधित विषयातील 
पदविकाधारकामधून सदर पद भरण्यात येईल. 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९४ नेफ्रॉलॉजिस्ट नामनि्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापोठाची एम.डी. (नेफ्रॉंलॉजी)/एम.डी. (वैद्यकशास्त्र)/ डी.एन.बी. (एम.डी./ 
(श्रेणी-१, वैद्यकोय सेवा) सरळसेवबा-१००% एम.एस./एम.सी.एच.). 
ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९५ वैद्यकोय अधिव नामनिर्देशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकोय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 


(श्रेणी-२, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


ब) महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अधिनियम अंतर्गत नोंदणी आवश्यक. 

क) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील 
कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभब आवश्यक. 

ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ५९ पैकी ७२ 


अ.क्र. पदनाम व su मणुकोची पद्धत व 
टक्केवारी नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
(नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍ती) 
(१) (२) (३) (४) 
१९६ | सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) सरळसेवा प्रमाणपत्र परीक्षा (प.५..) उत्तीर्ण. 
ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडबाईफरी पदविका. 
क) पब्लिक हेल्थ नर्सिंग विषयाचे शासनमान्य अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र. 
ड) महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
शि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत स्टाफ नर्स/नर्स मिडबाईफ (A.N.M.) 
(प्रसविका) पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव व सार्वजनिक आरोग्य शुश्रुषा विद्यालय, नागपूर 
येथील पब्लिक हेल्थ नर्सिंग अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१९७ बालरोग परिचारिका नामनिर्दशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) । सरळसेवा-१००% परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची जनरल नर्सिंग व मिडबाईफरी या विषयाची पदविका उत्तीर्ण. 
क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ड) बालरोग विषयातील २ वर्षांचा पदविका (Diploma) आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१९८ मनोविकृती परिचारिका नामनिदेशन/ अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत 


(श्रेणी-३, निमवैद्यकोय सेवा) 


सरळसेवा-१००% 


प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 
ब) महाराष्ट्र नर्सिंग कोन्सिलची जनरल नर्सिंग ब मिडवबाईफरी या विषयाची पदविका उत्तीर्ण. 
क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 
ड) मनोविकृती विषयातील २ वर्षांचा पदविका (Diploma) आवश्यक. 
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


0000000 


पृष्ठ ६० पैकी ७२ 


परिशिष्ट-(३) 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा नियम, २०१९ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या 
कलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार महानगरपालिकांसाठी केलेले नियम. 


नियम 
१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लागू होण्याचा दिनांक:- 


(अ) या नियमास “मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) नियम, २०१९” 
असे संबोधण्यात येईल. 


(ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 


२. व्याख्या:-विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, - 
(२.१) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम. 


(2.2) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “मिरा-भाईंदर महानगरपालिका.” 


(२.३) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये शासनाने 
नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 


(२.४) “कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम-५१ 
(४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, हजेरीपटावर 
असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन व मानद स्वरुपी नेमण्यात 
आलेल्या व्यक्‍तींचा समावेश होत नाही. 


(२.५) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 


(२.६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेबरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट- (३) (अ) मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 


ज्या शब्दांची बा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली 
नसेल, त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल. 


-61- 


3. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य:- 


(३.९) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्‍त 
होणाऱ्या अधिकारो/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) ब (क) मध्ये विहित केलेली 
आवश्यक ती विभागीय परीक्षा SAT होणे अनिवार्य असेल. 


(३.२) उपरोक्‍त परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने 
घेतली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची 
पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल. 

४. कालावधी आणि संधीची संख्या:- 


(४.९) राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता कालावधी व संधीची संख्या या 
नियमांच्या अधीन राहून, राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून 
नियुक्‍त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या 
व्यक्‍तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट दिलेली नसेल, तर 
राजपत्राच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत व २ संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
आहे. 

(४.२) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश ब सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ 
नुसार नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांनी त्यांची नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून ४ वर्षात 
३ संधीमध्ये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक:- 


(५.९) मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फ आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 
प्रत्येक प्रश्‍नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४५% गुण मिळवणे आवश्यक असेल. 


(५.२) प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे 
एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
समजण्यात येईल. 


६. परीक्षेचे वेळापत्रक:- 


विभागीय परीक्षा ब मराठी भाषा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या अभिकरणाकडून 
सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार अशा परीक्षा मे ते जून महिन्यात 
घेतल्या जातील. 


- 6? - 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम:- 


विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे किंवा 
शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 


परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिको प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी 
विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा 
घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल. 


८. प्रशिक्षण:- 


विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान wo तासांचा प्रशिक्षण 
कार्यक्रम मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल. 


९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम:- 


एखादा कर्मचारी नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 


(९.९)तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट 
मिळेपर्यंत, त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही, किंवा त्याच्या पदाच्या 
वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली 
वेतनवाढ तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
नियम-१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतीही 
वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील 
थकबाकोची रक्‍कम अनुज्ञेय नसेल. 


(९.२)त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर 
परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल. 
तसेच, अशा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ 
असणाऱ्या आणि त्याच्या नंतर, परंतु नियम-४ मध्ये विर्निदिष्ट केलेल्या कालावधीत व 
संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल. 


१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट:- 


(९०.९) राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल:- 


(अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणून कायम करण्यात आले असेल किंवा 
(ब) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल 


- 63 - 


(20.2) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी ४५ वर्षे बयाचा झाल्यानंतर त्यास परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट देण्यात येईल. 


११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव 
परीक्षा घेण्यात आली नाही, तर कालावधी व संधीची गणना करताना कालावधी वगळण्यात येईल. 
१२. नि्वचनाच्या शक्‍ती:- 


नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे, 
यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त यांचा निर्णय अंतिम असेल. 


0000000 


- 64 - 


परिशिष्ट-(३) (अ) 
(नियम-३) 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


अ.क्र | विभाग | संवर्ग | 
| प्रशासकोय | ART आयुक्‍त/उपआयुक्‍त/सहायक आयुक्‍त/सचिव/उपसचिव/कर 
सेवा निर्धारक ब संकलक/ उप कर निर्धारक ब संकलक/प्रशासकोय अधिकारी/ 
कार्यालय अधिक्षक/ वरिष्ठ लिपिक/लिपिक-टंकलेखक इत्यादी. 
२. | लेखा/लेखा । उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी (वर्ग-रो/ 
परीक्षण सेवा | लेखापाल/वरिष्ठ लिपिक (लेखा)/लेखा लिपिक. 


महापालिकेव्यतिरिक्‍त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित 


विभागीय परीक्षा 


अ.क्र. 


विभाग 


| परीक्षा घेणारा प्राधिकारी | संवर्ग 


भयांत्रिको स्थापत्य/ भयांत्रिको अधिव कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/उप 
विद्युत यांत्रिकी महाविद्यालय, नाशिक । अभियंता. 


अग्निशमन अग्निशमन महाविद्यालय, | अग्निशमन विभागातील पदे. 


नागपूर 


0000000 


- 65 - 


परिशिष्ट-(३) (ब) 


विभागीय परीक्षा 
प्रश्‍नपत्रिका-९ (गुण- १००, वेळ-३ तास) 
१. सारांशलेखन. 
२. टिप्पणी लेखन. 
३. पत्रलेखन. 
४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 
प्रश्‍नपत्रिका-२ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
२. किमान वेतन अधिनियम 

३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
४. वस्तु ब सेबा कर 


प्रश्‍नपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 
१) सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती :- 
(सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम) 
र्जा 
वेतन 
वर्तणूक आणि शिस्त ब अपील 
निवृत्तीवेतन नियम 


२) रचना व कार्यपध्दती- सहा गठ्ठे पध्दती 
३) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखचं लेखा परीक्षा 
४) प्राथमिक हिशोब तपासणी 


0000000 


- 66 - 


लेखा व वित्त विभाग/लेखा परीक्षण विभागातील लेखा लिपिक/लिपिक (लेखा 


परीक्षण) यांना प्रश्‍नपत्रिका १, २, ३ व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या 
विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे ores 


प्रश्‍नपत्रिका-४ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, 
८, ९, ११ वगळून. 

३. महाराष्ट्र सार्बजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

४. महाराष्ट्र सार्बजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ 
प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


प्रश्‍नपत्रिका-५ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


१. Book Keeping & Accountancy. 

२. Accrual Based Double Entry Accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 

४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ 


गट - क च्या कर्मचाऱ्यांना गट- ब च्या पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी या 
परिशिष्टातील प्रश्‍नपत्रिका क्र. ९, २ व ३ व्यतिरिक्‍त खालील प्रश्‍नपत्रिकेत 
उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल 
प्रश्‍नपत्रिका-६ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ- ३ तास) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६. 
महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५. 
राष्ट्रोय नागरी उपजिविका अभियान. 
झोपडपट्टी सुधार समिती. 
अंध व अपंगासाठीच्या शासनाच्या सबलती व योजना. 
समाज विकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या ब महानगरपालिकेच्या योजना. 


6 ह का. 9८ ९०५ 2० ४० 


0000000 


- 67 - 


परिशिष्ट-(३) (क) 
विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) 


विभाग-अग्निशमन 
संवर्ग-अग्निशामक/ड्रायव्हह ऑपरेटर 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा.:- (गुण- १००) 

१) रासायनिक अग्निशामके  - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

२) शिड्या - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

३) होज पाईप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

४) फोमव होम साधने - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

५) हायडूंट ब होज फिटींग्ज  - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

६) पंप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

७) वॉटर रिले - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

८) गाठी - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 

९) शवसन उपकरणे - साहित्याची नांवे ब बापर 

१०) कवायत - आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची क्षमता 
लेखी परीक्षा.:- (गुण- १००, वेळ- २ तास) 
१) प्रथमोपचार - प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य ब भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, रक्तस्त्राव, 


जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 


२) बॉचरूम कार्यपद्धती - बॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी बापरली 


जाणारी कार्यपद्धती नमुने व काल्पनिक संदेशावर वॉचरुमच्या रेकॉर्डमध्ये 
नोंद करणे. 


३) अग्निशामक व ड्रायव्हर- पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे ब ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 


कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हह ऑपरेटर पदाची 
कर्तव्ये. 


४) शिस्त व कर्तव्यपालन - शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व त्यांचे पालन 
न झाल्यास होणारे परिणाम. कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे 
आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन. 


0000006006 


- 68 - 


परिशिष्ट-(४) 


नामनिर्देशन/सरळसेवा भरती करताना अग्निशमन विभागासाठी निकष व 
गुणांकन पद्धती 


१. शैक्षणिक अर्हता व अनुभव:- 


(2.2) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षिणक अर्हता ब अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट-२ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(१९.२) शारीरिक पात्रता:- 
पुरुष महिला 
« उंची - किमान १६५ SAI. (अनवाणी) उंची - किमान १६२ से.मी. (अनवाणी) 
© छाती - न फुगविता ८१ सें.मी. वजन - ५० कि.ग्रॅ. 
- फुगवून ८६ सें.मी. (किमान | « छाती - महिला उमेदवारांसाठी लागू 
५ सें.मी. फुगबणे आवश्यक.) नाही. 


© वजन- ५० कि.ग्रॅ. दृष्टी - सामान्य. वर्णांधता 
« दृष्टी- सामान्य. वर्णाधता आजारापासून | आजारापासून मुक्‍त असावा. 

मुक्‍त असावा. उमेदवार शारीरिक वब मानसिकदृष्ट्या 
« उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या| सुदृढ असावा. 

सुदृढ असावा. 


२. परीक्षेचे टप्पे:- 
प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल:- 
(१) लेखी परीक्षा-१०० गुण. (२) शारीरिक चाचणी-१०० गुण. 


(२.९) लेखी परीक्षा:- 

(2) लेखी परीक्षा (तांत्रिक/सामान्यज्ञान) १०० गुणांची असेल. 

(२) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शैक्षणिक पात्रता/तांत्रिक 
शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे आवश्यक राहील. 

(३) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्यक तेवढ्या (साधारणत: 
१:५ किंवा १:७ या प्रमाणात) उमेदवारांना शारीरिक चाचणी परीक्षेस पात्र ठरविण्यात 
येईल. 

(४) लेखी परीक्षेकरिता विहित केलेले किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक 
चाचणीसाठी पात्र ठरतील. 


- 09 - 


(2.2) मैदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (१०० गुण) 


(अ) १६०० मीटर धावणे (३० गुण) 
Goo मी. अंतर पर्ण करण्यास लागलेला कालावर द्यावयाचे गुण । 

= 

x 

a 


[| 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४' वरील उंचीच्या) 
अल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकोपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली 
उतरणे.(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) (२० गुण) 

बेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
fate 


(क) ५० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी 
मार्गाने ६० मीटर अंतर धावणे- (२० गुण) 
बेळ (सेकंदामध्ये) | द्यावयाचे गुण | 


३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३५ सेकंदापये 
३५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्य 
४० सेकंदापेक्षा जास्त = 00___| 


- 70 - 


(S) २० फुट उंचीपर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे. (२० गुण) 


रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ३/४ (तीन चतुर्थांश) चढल्यास १० गुण, १/२ 
(अर्धी) चढल्यास ५ गुण तर अर्ध्यापेक्षा कमी अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले जातील. 
(रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. पायाचा वापर 
करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.) 


(इ) २० पुल-अप्स (९० गुण) 
प्रत्येक पुल-अपला १/२ (अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास Yo गुण 
देण्यात येतील. 
(२.३) मैदानी चाचणी- महिलांसाठी (१०० गुण) 
(अ) ८०० मीटर धावणे (३० गुण) 


Coo मो. अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावश | द्यावयाचे गुण | 


३ मि. २० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ३० संकंदापर्य 

३ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. wo सैकंदापर्यंत 

३ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४ मि. ०० सेकंदापर्यंत 
काया 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४" वरील 


उंचीच्या) अल्युमिनियम एक्सटेन्शन शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच 
शिडीने खाली उतरणे. (२० गुण) 


(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) 
वेळ (सेकंदामध्ये) 


30 सैकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापयं 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ५० सेकंदापर्य 
Go सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापये 
६० सेकंदापेक्षा जास्त i ee 


-71- 


(क) ४० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने 


६० मीटर अंतर धावणे. (२० गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) 
२५ सेव 


२५ संकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेव र्र 


र्र 
2. 


(ड) गोळा फेक (गोळ्याचे वजन ४ कि.ग्रॅ.) (९० गुण) 


रर 
02 

ते ५.५० मोटरपेक्षा कम द्‌ 
४.५० मोटर ते ५ मीटरपेक्षा कम 
मोटे ¥ ho HET FF 


Ww थ्या au 


(इ) लांब उडी (९० गुण) 


अंतर (फुटामध्ये) द्यावयाचे गण 


१५ फुट व त्यापेक्षा जास्त १० 
१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कमी 


११ फुट ते १३ फुटापेक्षा कम 
०९ फुट ते १९ फुटापेक्षा कम 


(फ) ९० पुश अप (जोर काढणे) (९० गुण) 
प्रत्येक १ पुश अपला १ गुण, याप्रमाणे १० पुश अप पूर्ण केल्यास १० गुण देण्यात 
येतील. ‘a Digitally signet Navnath Ravaji Wath 
दिनांक Nav n at h Ravaji DN CN Ne nai ava Ene 
:- २८ A, २०१९ Wath ee ee 
अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


- 7? - 


